मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरीम सुधारीत 
ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२१/प्र.क्र.९/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२१/प्र.क्र.१०/१४-अ, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 
area परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची अंतरिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक 
१५.०२.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
२. आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१, दिनांक २१.६.२०२१ मधील 
परि.३(३)(अ) व परि.३(३)(ब) मधील तरतुदीनुसार ज्येष्ठतासूची सुधारीत करुन या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
तसेच, आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२९१५५५३४५३०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
DN = 


V R | S HAL! V | N O D DN: CN = VRISHALI VINOD BHINGARDE, C - IN 


arashtra, O = Government Of Maharashtra, 


BHINGARDE Date: 2028.04.29 155646 20800 0 
(वृषाली वि.भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-आओ) 


शासन परिपत्रक क्र.साजेसू-२३२२/प्र.क्र.९/१४-अ, दिनांक २९ एप्रिल, २०२२ 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ अंतरीम सुधारीत 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | श्री/ श्रीमती वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनाक अभिप्राय 
क्रमांक सहायकाचे नांव | इंग्रजी 


1 ee ee ee ee 
1: 1. ie en ae 
eT Ee eee eee 

ee ee |: 

of i ie ae a 1... . 

: 

1. 11 ee a ee a 

७ 1. i ae १ a 

_ |||“ |" ee ee 

i 1. 1. i hac ia ga cc 

a 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 

पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ रोजी 


वरिष्ठ स्वीय राठी/ | प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनाक 
सहायकाचे नांव । इंग्रजी 


ज.गु पाटील मराठी इमाव ।वित्त विभाग १५-११-१९६३ ३०-११-२०२१ ०८-०२-२०१८ खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


१६-०३-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० रोजी 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


